RNI No. MAHBIL /2009/31747 
Reg . No. MH /MR /South - 326 /2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६, अंक ४२(३) ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ८, २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुमात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ . 

अधिसूचना 
किमान वेतन अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक किवेअ-१०१४ / २४६/ प्र.क्र . ५६ / कामगार - ७. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील “ शेतकी कामधंदा ” या अनुसूचित रोजगारात असलेल्या 
( यात यापुढे ज्याचा उक्त अनुसूचित रोजगार असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ) कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर शासन 
अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : किवेअ ८२००९ / प्र. क्र . ११८४ / कामगार- ७, दिनांक १३ ऑगस्ट २००९ अन्वये पुनर्निर्धारित 
केले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करून उक्त अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित 
करण्याचे ठरविले आहे . 

त्याअर्थी, आता किमान वेतन अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा क्र . ११ ) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट कलम 
(१ ) चा खंड ( ख ) आणि कलम ५ च्या पोट - कलम ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , शासकीय 
अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ - २०१२ / १७० / प्र.क्र . १६६ / कामगार - ७, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१२ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे दि. ८ ऑगस्ट २०१४ पासून उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या 
कामगारांच्या वर्गाला या अनुसूचीच्या स्तंभ ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतनाचेकिमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . कामगारांची वर्गवारी 

परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (रुपये ) 

संस्थापक शेती परिमंडळ - १ परिमंडळ - २ परिमंडळ - ३ परिमंडळ - ४ 
(१ ) (२ ) 

( ३ ) 
अ ब गटात नमूद रोजगारात काम करणारे कामगार वगळून इतर कामगारांसाठी 
रोजंदार १८० १८० १७० 

१५५ 
महिनेदार 

४ , ६८० ४ , ६८० ४ , ४२० ४ ,१६० ४ , ०३० 
३ सालदार किंवा सालकरी किंवा वार्षिक लागू नाही ५६,१६० ५३,०४० ४९,९२० ४८,३६० 


लrm 


१६० 


भाग एक - ल - २३७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट ८ , २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


२३० 


२२५ 


|8-Pr 


अ . क्र . कामगारांची वर्गवारी 

परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर ( रुपये ) 

संस्थापक शेती परिमंडळ - १ परिमंडळ - २ परिमंडळ - ३ परिमंडळ - ४ 
( १ ) ( २ ) 

तेल, वाफ किंवा विजेवर चालणाऱ्या यंत्रावर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी 
रोजंदार २४० २४० 

२२० 
महिनेदार 

६ ,२४० ६ ,२४० ५ ,९८० ५ ,८५० ५ , ७२० 
सालदार किंवा सालकरी किंवा वार्षिक लागू नाही ७४,८८० ७१, ७६० ७० , २०० ६८ ,६४० 
स्पष्टीकरण . - या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ. 

( ए ) संस्थात्मक शेती म्हणजे कोणत्याही परिमंडळात समाविष्ट असलेल्या शासकीय अथवा शासन नियंत्रित महामंडळे , मंडळे 
खाजगी/ सार्वजनिक कंपन्या, शेतकी विद्यापीठे अथवा शेतकी संशोधन केंद्र अथव शासकीय योजना व इतर नोंदणीकृत संस्थांमार्फत करण्यात 
येणारी शेती . 
( बी ) परिमंडळ १ मध्ये पुढील स्थानिक क्षेत्रांचा समावेश राहील. 

( १) सर्व महानगरपालिका क्षेत्र ; 
( २) पुणे व खडकी छावणी क्षेत्र 

( ३) शासनाने बांधलेल्या धरणाचे ( सर्व उपसा जलसिंचन योजनांसह ) बारमाही पाणी पुरवठा होणारे सिंचन क्षेत्र . 
( सी ) परिमंडळ २ मध्ये पुढील स्थानिक क्षेत्रांचा समावेश राहील . 

(१) भुसावळ, सातारा, इचलकरंजी, जालना , परभणी, बीड , लातूर , अचलपूर , यवतमाळ, वर्धा, गोंदिया , चंद्रपूर , पनवेल , 
खोपोली, रत्नागिरी, मनमाड , नंदुरबार, शिरपूर- वरवडे, अंमळनेर , चाळीसगाव, चोपडा, पाचोरा , श्रीरामपूर , संगमनेर , कोपरगाव , 
लोणावळा, बारामती, कराड, फलटण, इस्लामपूर , बार्शी, पंढरपूर , हिंगोली, परळी- वैजनाथ, अंबेजोगाई , उद्गीर , उस्मानाबाद, 
खामगाव, मलकापूर , बुलढाणा, शेगाव, अकोट , कारंजा, वाशिम, अंजनगांव , सुजी, बडनेरा , वणी, पुसद ,हिंगणघाट , आर्वी, पुलगाव , 
कामठी, उमरेड , भंडारा , तुमसर आणि बल्लारपूर नगरपालिका 

( २ ) देहूरोड, अहमदनगर , औरंगाबाद , कामठी, नाशिक रोड व देवळाली छावणी क्षेत्र ; 

( ३ ) शासनाने बांधलेल्या धरणातून हंगामी पाणी पुरवठा होणारे सिंचन क्षेत्र ; 
( डी ) परिमंडळ ३ मध्ये परिमंडळ १, २ व ४ मध्ये समाविष्ट नसलेले इतर सर्व क्षेत्र ; 

( इ) परिमंडळ ४ मध्ये खालील तक्त्यात नमूद केलेले परंतु उपरोक्त कलम ( बी ) (परिमंडळ -१ ) मधील पोट -कलम ( ३ ) आणि 
कलम ( सी ) ( परिमंडळ - २) मधील पोट- कलम (३ ) मध्ये मोडत नसलेले क्षेत्र : 
अ . क्र . जिल्हा 

तालुका 
( २ ) 

( ३ ) 
जळगाव चाळीसगाव , भडगाव, पारोळा, एरंडोल, एदलाबाद ( मुक्ताईनगर ), अंमळनेर ( शिरसाळ आणि अमळनेर मंडळ ) , 

पाचोरा ( नगरादेवळा मंडळ ) 
धुळे साक्री, धुळे, सिंदखेडा, नंदुरबार ( धनोरा मंडळ वगळून ) 
नाशिक चांदूर , कळवणे, नांदगाव , दिंडोरी ( वणी आणि दिंडोरी मंडळ), बागलाण, सिन्नर, येवला , मालेगाव, निफाड. 

जुन्नर ( नारायणगाव मंडळ ), आंबेगाव (मंचर मंडळ ), खेड ( खेड आणि चाकण मंडळ ), दौंड, बारामती , इंदापूर , 

पुरंदर , शिरूर. 
सोलापूर सोलापूर उत्तर , बार्शी, अक्कलकोट , सोलापूर दक्षिण, मोहोळ , मंगळवेढा, पंढरपूर , सांगोला , माळशिरस , 

कर्माळा, माढा . 
अहमदनगर अकोले ( अकोले आणि कोतूळ मंडळ ), पाथर्डी, पारनेर , अहमदनगर ( महानगरपालिका वगळून ), जामखेड , 

शेवगाव, संगमनेर , श्रीगोंदा, कर्जत , कोपरगांव, श्रीरामपूर , नेवासा, राहूरी . 
सांगली जत , आटपाडी, कवठेमहांकाळ , खानापूर ( खानापूर आणि विटे मंडळ ), तासगांव ( सावळज आणि विसापूर 

मंडळ ), मिरज ( मालेगाव मंडळ ) . 
कोरेगांव , माण, खटाव , खंडाळा, फलटण 


|or 


rm- 


पुणे 


w 


9 


सातारा 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट ८, २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


( १ ) 


__ ( २ ) 


औरंगाबाद 

बीड 
उस्मानाबाद 
बुलढाणा 


वैजापूर , गंगापूर, कन्नड , पैठण, खुल्दाबाद , औरंगाबाद , अंबड ( वाडी गोद्रे आणि अंबड मंडळ ) 
आष्टी, पाटोदा, देवराई, बीड, माजलगाव (नित्रुड ) आणि तालखंड मंडळ ), केज (गिगुलंबा मंडळ वगळून ) 
भुम , परांडा, उस्मानाबाद ( खेड मंडळ वगळून ), तुळजापूर , कळम ( कळम आणि मोहामंडळ ) 
मलकापूर ( मोटला मंडळ ), खामगांव ( ब- खामगाव मंडळ ) 


( एफ ) अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर , तो कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल त्या 
वर्गवारीच्या रोजंदारी किमान वेतनास ८ ( तास) ने भागून व त्यात १५ टक्के वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजीकच्या पैशापर्यंत पूर्णांकात 
परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल ; 

( जी ) किमान वेतनामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल ; 
__ (एच ) किमान वेतन दरामध्ये मूळ दर , विशेष भत्ता आणि सवलती असल्यास त्यांचे रोख मूल्य यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या या 
दरांचा समावेश असेल . 

( आय ) दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ पूर्वी सालदार किंवा सालकारी म्हणून काम करीत असलेल्या शेतकी कामधंद्यातील कामगारांचे 
नोकरीचे वर्ष कोणत्याही दिनांकापासून सुरू होत असेल तरी, त्यांना या दिनांकापूर्वी ज्या किमान वेतन दरानुसार वेतन मिळत होते ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख पूर्वीचेकिमान वेतन दर म्हणून करण्यात आला आहे.) त्यांना या दिनांकापर्यंत पूर्वीच्या वेतन दराप्रमाणे वेतन देय राहील 
आणि या अधिसूचनेच्या दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ पासून निश्चित केलेले किमान वेतन दर, नोकरीचे चालू वर्ष संपेपर्यंत उर्वरित 
कालावधीसाठी लागू राहील . 


परिशिष्ट 


केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाचा “ महाराष्ट्र केंद्राचा ” शेतमजूरांसाठीचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक ( मालिका १९८६-८७ = १००) हा 
उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या कामगारांचा लागू असलेला व राहणीमान निर्देशांक असेल, महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम 
प्राधिकारी १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर त्या सहा महिन्यासाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या 
राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील, आणि ६८१ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी 
काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता ( यात यानंतर ज्याचा 
“ राहणीमान भत्ता ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) सर्व परिमंडळाच्या संबंधित दरमहा रु . ५.३५ दराने असेल . 

___ २. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उपरोक्त प्रमाणे हिशेब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून या 
कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील 
प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करील : 

परंतु सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवाडिसेंबर अखेरपर्यंतच्या किंवा 
यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दि. सो . राजपूत 
शासनाचे उप सचिव 


भाग एक - ल - २३७ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट ८ , २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification No. MWA . 1014 / 246 /CR - 56 /Lab - 7 , dated the 8th August 
2014 , publishd in the Maharashtra Government Gazette , Part I- L , Extraordinary , is hereby 
published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 8th August 2014 


NOTIFICATION 


MINIMUM WAGES ACT , 1948. 

No. MWA . 1014 / 246 /CR -56 /Lab -7 . — Whereas, by the Government Notification , Industries , 
Energy and Labour Department No . MWA. 82009/CR - 1184 /Lab – 7 , dated the 13th August 2009, 
the Government of Maharashtra has revised the minimum rates of wages payable to the employees 
employed in the scheduled employment, viz “ Employment in Agriculture ” (hereinafter referred 
to as “ the said scheduled employment” ) in the State of Maharashtra ; 


And whereas , the Government of Maharashtra , having reviewed the minimum rates of 
wages payable to the employees employed in the said scheduled employment, considers it 
necessary to revise them further. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1) of 
section 3 read with sub - section ( 2 ) of section 5 of the Minimum Wages Act , 1948 (XI of 1948 ), 
in its application to the State of Maharashtra , the Government of Maharashtra , after considering 
all the representations received in respect of the proposal published in the Government 
Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. MWA. 2012 / 170 /CR - 166 /Lab - 7 , 
dated 15th October 2012 , and after consulting the Advisory Board , hereby revises, with effect 
from the 8th August 2014 , the minimum rates of wages payable to the employees employed in 
the said scheduled employment and refixes them , as set out in column ( 3 ) of the Schedule 
appended hereto , as the minimum rates of wages payable to the class of employees mentioned 
against them in column ( 2 ) of the said Schedule . 


m 


Schedule 


Sr . Class of 
No. Employees 


Institutional 

Farming 


Minimum Basic Rates of wages 
Zone I Zone II Zone III Zone IV 
Rs. Rs. Rs. Rs. 

(3 ) 


( 1) 


(2) 


A . Employees not covered under entry B 


180 


180 


170 


160 


155 


4680 


4680 


4420 


4160 


4030 


Daily rated employees 
Mahinedar or monthly 
rated employees 
Saldar or Salkari or employees 
working on yearly basis . 


NA 


56160 


53040 


49920 


48360 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट ८, २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


220 


2 


B . Employees working on machines run by power , steam or oil 
Daily rated employees 

240 240 

230 225 
Mahinedar or monthly rated 6240 6240 5980 5850 
employees 
Saldar or Salkari or employees NA 74880 71760 70200 
working on yearly basis 


5720 


68640 


areas 


Explanation . For the purpose of this notification , 

(a ) “ Institutional Farming” means farming undertaken in any Zone by the Government or 
Government controlled Corporations, Boards , Private or Public Limited Companies , Agricultural 
Universities or Agriculture Research Centres or in pursuance of Government Schemes or 
Registered Firms. 
(6 ) Zone I. — It shall comprise of the areas within the local limits of , 

(i) all the Municipal Corporations ; 
(ii ) the Pune and Khadkee Cantonments ; 

(iii) the Command areas receiving perennial water supply from the irrigation schemes 
( including lift irregation schemes ) constructed and maintained by the Government. 
(c ) Zone- II. — It shall comprise of the areas within the local limits of, — 

(i) Municipal Councils of Bhusawal, Satara , Ichalkaranji , Jalna , Parbhani, Beed , Latur , 
Achalpur, Yeotmal, Wardha , Gondia , Chandrapur, Panvel, Khopoli, Ratnagiri , Manmad , 
Nandurbar , Shirpur-wiruvade , Amalner , Chalisgaon , Chopda, Pachora , Shrirampur , 
Sangamner , Kopargaon , Lonawala , Baramati, Karad , Phaltan , Islampur , Barsi, Pandharpur , 
Hingoli , Parli - Vaijnath , Ambejogai, Udgir , Osmanabad , Khamgaon , Malkapur, Buldhana , 
Shegaon , Akot, Karanja, Washim , Anjangaon -Surji, Badnera, Wani, Pusad , Hinganghat, Arvi, 
Pulgaon , Kamptee , Umred , Bhandara , Tumsar and Ballarpur ; 

(ii ) Dehu Road , Ahmednagar, Aurangabad , Kamptee, Nashik Road , and Deolali 
Cantonments ; 

(iii ) The areas receiving seasonal water supply from the Government constructed dams. 
( d ) Zone III. - It shall comprise of all other areas in the State not included in Zone I, Zone II, 
and IV . 

(e ) Zone IV . — It shall comprise of the areas mentioned in the Table below but not falling in 
sub -clause (iii ) of clause (6 ) and sub - clause ( iii) of clause (c ), namely : 


TABLE 


Sr . No. 


District 

( 2 ) 


Taluka 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Jalgaon 


Dhule 


Chalisgaon , Bhadgaon , Parola , Erandol, Edalabad (Muktai Nagar ), Amalner 
( Shrisala and Amalner Circles ), Pachora (Nagardevalali Circle ). 
Sakri, Dhule ( excluding Municipal Corporation ), Sindkheda, Nandurbar 
(excluding Dhanors Circle ) 
Chandor , Kalvan , Nandgaon , Dindori (Vani and Dindori Circles), Baglan , 
Sinner , Yeola , Malegaon , Niphad . 
Junner (Narayangaon Circle ), Ambegaon (Manchar Circle ), Khed (Khed 
and Chakan Circle ), Daund , Baramati, Indapur, Purander , Shirur. 


Nashik 


4 


Pune 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, ऑगस्ट ८ , २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


(1) 


(2) 


( 3) 


6 


8 


Solapur Solapur North , Barshi, Akkalkot Solapur South , Mohol, Mangalvedhe, 

Pandharpur , Sangola , Malshiras , Karmala , Madha. 
Ahmednagar Akole ( Akole and Kotul Circles ), Pathardi, Parner, Ahmednagar (expect 

Municipal Corporation ), Jamkhed , Shevgaon , Sangamner , Shrigonda , 

Karjat, Kopargaon , Shrirampur, Nevase , Rahuri. 
Sangli 

Jat, Atpadi, Kavathe -Mahankal, Khanapur ( Khanapur and Vite Circle ), 

Tasgaon (Savalaj and Visapur Circle ), Miraj (Melegaon Circle ). 
Satara Koregaon , Man , Khatav , Khandala , Phaltan . 
Aurangabad Vaijapur, Gangapur, Kannad , Paithan , Khuldabad , Aurangabad , Ambad , 

(Vadi, Godre and Ambad Circle ). 
Beed Aashti, Patoda, Georaai, Beed , Majalgaon (Nitrud and Talkhed Circle ), 

Kej ( excluding Gigulamba Circle ). 
Osmanabad Bhum , Paranda , Osmanabad ( excluding Thair Circle ), Tuljapur, Kallamb 

(Kallamb and Moha Circle ). 
Buldhana Malkapur (Motala Circle ), Khamgaon (B -Khamgaon Circle ) 


9 


11 


12 


n 


emun 


(f) The minimum rates of hourly wages payable to part -time employee shall be computed by 
dividing the daily rates of minimum wages applicable to the concerned class of employees by 
eight hours with 15 % rise in it and quotient being stepped upto the nearest . 

(g ) the minimum rates of wages shall be inclusive of payment of remuneration in respect of 
weekly day of rest. 

(h ) the minimum rates of wages shall consist of basic rates , the cost of living allowance ( the 
cash value of concessions, if any ). 

(i) in case of employees employed as saldar or salkaries whose current employment year has 
commenced on any date prior to the 8th August 2014 and who were prior to that date paid wages 
at the minimum rates ofwages than applicable to them (hereinafter referred to as “ the old minimum 
rates of wages” ) , the wages to be payable for that part of the current employment year which 
precedes the 8th August 2014 shall be calculated on pro -rata basis at the old minimum rate of 
wages and for the remaining part of the current employment year , shall be calculated on pro - rata 
basis at the minimum rates of wages refixed by this notification . 


APPENDIX 
The average Consumer Price Index Number in respect of theMaharashtra Centre for 
Agriculture Labourer (Central Series 1986 - 87 = 100 ) shall be the Cost of Living Index number 
applicable to the employees employed in the said scheduled employment. The Competent Authority 
appointed by the Government shall, after the expiry of every six months commencing on the first 
day of January and the first day of July , calculate the average of the Cost of Living Index number 
applicable to the said employee for these six months and ascertain the rise of such avarage over 
681 points . For such rise of every point, special allowance (hereinafter reffered to as " the Cost of 
Living Allowance ” ) payable to the employee in the said scheduled employment for each of the six 
months immediately following the six months in respect of which such average has been calculatea 
at the rate of Rs. 5 . 35 per month for respect of all zones. 

2 . The Cost of Living Allowance computed as aforesaid shall be declared by the Competent 
Authority by notification in the Official Gazette in the last week of July when such allowance is 
payable for each of the months from July to December and in the last week of January when such 
allowance is payable for each of the month from January to June : 


Te 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट ८, २०१४ / श्रावण १७, शके १९३६ 


Provided that , the Competent Authority shall declare the Cost of Living Allowance payable 
in respect of the cost of the period from the date of fixation of the rate of minimum wages to the 
end of December or June, as the case may be, immediately after the said date with effect from 
which the minimum rates of wages are fixed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


